पुनर्वसन आस्थापना पुणे विभाग, पुणे. 


जलसंपदा प्रकल्पामुळे बाधित प्रकल्पग्रस्तांच्या 
पुनर्वसनासाठी निर्माण केलेल्या अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०४ मे, २०२३ 
वाचा - 
१. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक असंक १०-००४/प्र.क्र.१२(भाग-२)/२००४/वित्तीय सुधारणा-१, 
दि. ४/१०/२००४. 
२. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए २००८/प्र.क्र.४३२/र-१,दि. २८/१/२०१०. 
३. शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग क्रमांक आरपीए २००८/प्र.क्र.४३२/र-१, दि.२१/४/२०१०. 
४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि . ०८.०२.२०२३. 
५. विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्रमांक जा.क्र. पुनर्//उपळे/ आर आर/६५२/२०२३, दि. २४.०३.२०२३. 


प्रस्तावना :- 


पुनर्वसन विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील पदांच्या आकृतिबंधानुसार पुणे विभागातील १४० पदांचा 
आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला होता. तथापि, संदर्भाधीन शासन निर्णय दिनांक २१.०४.२०१० व व 
२८.०१.२०१० च्या शासन निर्णयान्वये २५ पदे कमी करुन ११५ पदांना व तद्‌ृनंतर शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 
२०१३/४८७/प्र.क्र.२७/अ-३, दिनांक ०३.०७.२०१३ अन्वये १२ पदे कमी करुन सन २०१३-१४ नंतर मागील 
वर्षापर्यंत १०३ अस्थायी पदांना मान्यता प्रदान करण्यात आली होती. पुणे विभागातील विविध पाटबंधारे 
प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या कामासाठी व लाभक्षेत्रातील जमिनी संपादन 
करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या १०३ अस्थायी पदांना या विभागाच्या दिनांक १४.१०.२०२२ च्या शासन 
निर्णयान्वये दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ मंजूर करण्यात आली होती. 


वित्त विभागाच्या दिनांक ०८.०२.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०३.२०२३ ते ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार प्रशासकीय विभागांना देण्यात 
आलेले आहेत. तसेच दरम्यानच्या कालावधीत प्रशासकीय विभागांच्या नियंत्रणाखालील मंजूर पदांचा आढावा 
घेऊन सुधारित आकृतीबंधास उच्च स्तरीय सचिव समितीची मान्यता घेण्याची कार्यवाही सर्व प्रशासकीय 
विभागांनी त्वरीत करावी, असे सदर झासन निर्णयामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. 


त्यानुसार पुणे विभागातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाच्या 
कामासाठी व लाभक्षेत्रातील जमिनी संपादन करण्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या १०३ अस्थायी पदांना 
दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


पुणे विभागातील विविध पाटबंधारे प्रकल्पामुळे बाधित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी आयुक्त 
कार्यालयातील ९ योजनेतर व जिल्हा स्तरावरील ९४ योजनांतर्गत यासोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात 


शासन निर्णय HATH: आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४ 


दर्शविलेल्या १०३ अस्थायी पदांना खालील अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१.०३.२०२३ ते दिनांक ३१.०८.२०२३ 
पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


१. ही सर्व पदे सबंधित विभागातील संवर्गातील तात्पुरती वाढ समजण्यात यावीत. या पदधारकांना 
नियमाप्रमाणे महागाई भत्ता व अन्य भत्ते देय आहेत. 

2. विवरणपत्रातील पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी Rad अथवा 
अतिरिक्त कार्यभाराने चाळू राहणार नाहीत. 

३. वरीलप्रमाणे एकूण १०३ अस्थायी पदांपैकी आयुक्‍त स्तरावरील ९ पदांवर होणारा खर्च मागणी 
क्रमांक सी-५ “ २२३५ सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (०१) पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन योजना, 
(03) प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसाहत, (०३) (०२) आयुक्त पुणे, (अनिवार्य), (२२३५१८८२) 09- 
वेतन या लेखाशिर्षाखाली तर जिल्हा स्तरावरील ९४ पदांचा खर्च मागणी सी-५ “२२३५ सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण (०१) पुनर्वसन, २०२ इतर पुनर्वसन योजना, (०४) प्रकल्पबाधित व्यक्‍तींचे पुनर्वसन 
(०४) (०२) आयुक्त, पुणे (अनिवार्य) (२२३५१९४२) ०१- वेतन ” या ABBA टाकण्यात यावा 
व तो सन २०२३-२०२४ च्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा आणि वर्षअखेरीस सबंधित 
प्रशासकीय विभागाच्या लेखाशिर्षाखाली वर्ग करावा. 

मुदतवाढ देण्यात येत असलेल्या पदांचा तपशिल सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रात 
दर्शविण्यात आला आहे. 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक:- पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दिनांक ०८.०२.२०२३ नुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०५०९१७२५१२९६१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन निर्गमीत करण्यत येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, क 

ABHIJEET FORESTOEPARENE तीशी 


2.5.4.20=5cb66d 1 4be 1 cf2c603a34ff042d3ac0Bef8530ed96598ba80d578 
ra 


297cb68433b, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
JAY P RA KAS H GAWA D E serialNumber=9CDDF35B2654F4905CB9A649DC8A93D4B78215BADAB1 
87E8037F68923D 155F0S, cn=ABHIJEET JAYPRAKASH GAWADE 
Date: 2023.05.09 17:32:24 +05'30' 


(अभिजीत ज. गावडे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


१. विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 

२. जिल्हाधिकारी (जिल्हा पुनर्वसन शाखा) पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर. 
३. उप आयुक्त (पुनर्वसन) पुणे विभाग, पुणे. 

४. कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे. 

५. मुख्य अभियंता, (विनिर्दिष्ट प्रकल्प) पाटबंधारे विभाग, पुणे. 

६. अधीक्षक अभियंता, भिमा प्रकल्प मंडळ, सोलापूर. 

७. अधीक्षक अभियंता, सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, सातारा. 

८. अधीक्षक अभियंता, कोल्हापुर पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, कोल्हापूर. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय HATH: आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४ 


९. अधीक्षक अभियंता, सांगली पाटबंधारे विभाग, सांगली. 

१०. कार्यकारी अभियंता, कोयना विभाग, अलोरे, जि. रत्नागिरी. 

११. कार्यकारी अभियंता, उजनी धरण विभाग, भिमानगर, सोलापूर. 

१२. विशेष भूमि संपादन अधिकारी (लाभक्षेत्राचे भूसंपादन) क्रमांक २२, पुणे. 

१३. विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्रमांक ९, सांगली. 

१४. विशेष भूमि संपादन अधिकारी, क्रमांक १२, जि. कोल्हापूर. 

१५. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, १/२ (लेखा परीक्षा), मुंबई / नागपूर. 

१६. महालेखापाल, महाराष्ट्र राज्य, 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयत), मुंबई / नागपूर. 

१७. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे, सातारा, सांगली, सोलापूर, कोल्हापूर. 

१८. जलसंपदा विभाग, मोप्र (9), ATH (२), मंत्रालय, मुंबई. 

१९. नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

२०. वित्त विभाग, आ.पु.क. /व्यय- ९/व्यय १० कार्यासन व अर्थसंकल्प कार्यासन, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२१. कक्ष अधिकारी, र-१/र-८ व ब-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
२२. निवड नस्ती, र ४-कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२. 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय HATH: आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४ 


विवरणपत्र 
शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४, दिनांक ०४ मे, २०२३ नुसार मान्यता 
देण्यात आलेली १०३ अस्थायी पदे 
अ.क्र पदाचे नांव व मुख्यालय पदांची वेतनश्रेणी (रुपये पदसंख्या 
SL | आयुक्त कार्यालय,(पुनर्वसन शाखा) पुणे विभाग, पुणे - अनिवार्य (२२३५-१८८२) 
१. |। उप आयुक्त (पुनर्वसन) पुणे ७८८००-२०९२०० १ 
(अपर जिल्हाधिकारी श्रेणी) 
२. | कार्यालय अधिक्षक (तहसिलदार श्रेणी) ५५१००-१७५१०० १ 
३. उपलेखापाल  17ए_1__| ३५४००-११२४०० १ 
8. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० १ 
षु, लघुटंकलेखक 11) २५५००-८११०० १3 
६. । लिपीक-नि-टंकलेखक १९९००-६३२०० १ 
७. | Tet चालक १९९००-६३२०० १ 
८. | चपराझी १६६००-५२४०० २ 
एकूण : ९ 
।॥. | योजनांतर्गत (२२३५-१९४२) पदे (पुनर्वसन) 
(अ | जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय, पुणे - अनिवार्य (२२३५-१९४२) 
१, जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी ५६१००-१७७५०० १ 
2. पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी) ५५१००-१७५१०० ३ 
३. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० २ 
छ. मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० q 
षु. लिपीक-नि-टंकलेखक १९९००-६३२०० ३ 
६. तलाठी २५५००-८११०० ३ 
9 भूकर सर्वेक्षक १९९००-६३२०० २ 
चपराशी १६६००-५२४०० ३ 
एकूण : १८ 
(बो जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सातारा - अनिवार्य (२२३५-१९४२) 
१. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) । ५६१००-१७७५०० १ 
२. पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी ५५१००-१७५१०० २ 
३. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० २ 
छ. मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० 2 
षु. लिपीक-नि-टंकलेखक १९९००-६३२०० ३ 
६. तलाठी २५५००-८११०० ३ 
७. भूकर सर्वेक्षक १९९००-६३२०० २ 
८. वाहन चालक १९९००-६३२०० १ 
९. चपराशी १६६००-५२४०० ३ 
एकूण : १९ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय HATH: आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४ 


(क) । जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सांगली - अनिवार्य (२२३५-१९४२) 
१. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी ५६१००-१७७५०० १ 
२. पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी) ५५१००-१७५१०० १ 
३. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० २ 
छ. मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० २ 
4, लिपीक-नि-टंकलेखक १९९००-६३२०० २ 
६. तलाठी २५५००-८११०० 3 
0. भूकर सर्वेक्षक १९९००-६३२०० १ 
८. वाहन चालक १९९००-६३२०० १ 
९. चपराशी १६६००-५२४०० २ 
एकूण : १५ 
(S)  । जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सोलापूर - अनिवार्य (२२३५-१९४२) 
१. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) । ५६१००-१७७५०० १ 
2. पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी ५५१००-१७५१०० १ 
३. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० २ 
v. मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० २ 
षु. लिपीक-नि-टंकलेखक १९९००-६३२०० ३ 
६. तलाठी २५५००-८११०० २ 
0. चपराशी १६६००-५२४०० २ 
एकूण : १३ 
(3) जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, प्र - अनिवार्य (२२३५-१९४२) 
१. जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) । ५६१००-१७७५०० १ 
2. पुनर्वसन अधिकारी (तहसिलदार श्रेणी ५५१००-१७५१०० १ 
३. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० २ 
श्‌. मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० q 
षु. लिपीक-नि-टंकलेख १९९००-६३२०० २ 
६. तलाठी २५५००-८११०० २ 
0. भूकर सर्वेक्षक १९९००-६३२०० १ 
८. वाहन चालक १९९००-६३२०० १ 
(री चपराशी १६६००-५२४०० २ 
एकूण : १३ 
एकूण (पुनर्वसन शाखा) (+l) ८७ 
a अनिवार्य (2234-9882) पदे (भुसंपादन) 
(अ) | विशेष भुमीसंपादन अधिकारी क्र. २२, पुणं 
१. विशेष भूमि संपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) । ५६१००-१७७५०० १ 
२. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० १ 
३. मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० १ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय HATH: आरपीए ३४१७/प्र.क्र.१८३/र-४ 


४. लिपीक-नि-टंकलेखक १९९००-६३२०० q 
ष्‌. चपराशी १६६००-५२४०० २ 
एकूण : द 
(क) । विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. ९, सांगली 
१ विशेष भूमि संपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) | ५६१००-१७७५०० q 
2. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० १ 
3. मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० १ 
४. लिपीक-नि-टंकलेखक १९९००-६३२०० q 
प्‌. चपराशी १६६००-५२४०० १ 
एकूण : षु 
(इ) विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१२,कोल्हापृ 
१ विशेष भूमि संपादन अधिकारी (उपजिल्हाधिकारी श्रेणी) | ५६१००-१७७५०० १ 
2. अव्वल कारकून ३२०००-१०१६०० q 
३. मंडळ अधिकारी ३२०००-१०१६०० १ 
४. लिपीक-नि-टंकलेखक १९९००-६३२०० q 
प. चपराशी १६६००-५२४०० १ 
एकूण : 4 
एकूण भूसंपादन शाखा १६ 


एकूण पुनर्वसन--भूसंपादन (८७--१६5१०३) 


(+l) + (Ill) 


दिनांक 09/03/2023 ते दिनांक ३१.०८.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेल्या पदांचा गोषवारा 


अ.क्र. कार्यालयाचे नांव पदे 
| | आयुक्त कार्यालय, पुणे(अनिवार्य) ९ 
।॥. | पुनर्वसन (अनिवार्य) 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, पुणे १८ 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सातारा १९ 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सांगली १5 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, सोलापूर १३ 
जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी, कोल्हापूर १३ 
जिल्हा पुनर्वसन कार्यालय एकूण : (-॥) ८७ 
[॥. | भूसंपादन (अनिवार्य) 
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. २२, पुणे ६ 
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र. ९, सांगली षु 
विशेष भूमि संपादन अधिकारी क्र.१२, कोल्हापूर 4 
विशेष भुमीसंपादन कार्यालय एकूण :(॥) १६ 
एकुण पदे : (-4) + (Ill) १०३ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


